भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
उपअभियंता (यांत्रिकी, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 

(दि.०१ जानेवारी, २०२४) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: ०५ जून, २०२४ 


वाचा: 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१ 
जून, २०२१ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक, दिनांक १३ जुले, २०२१ 
३) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:आपना-०२२३/प्र.क्र.४४/पापु-१५ 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ 


शासन परिपत्रक:- 


सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी ज्येष्ठता सूची तयार 
करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची 
तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार उप अभियंता 
(यांत्रिकी), गट-अ पदाच्या सन २०२३ मध्ये समाविष्ट झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अंतर्भूत करून भूजल सर्वेक्षण 
आणि विकास यंत्रणेतील उप अभियंता (यांत्रिकी), गट-अ संवर्गाची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र-अ म्हणून 
जोडण्यात आली आहे. 


सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ व त्यासंबंधित इतर न्यायालयीन प्रकरणातील निकालाच्या अधीन राहतील. 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती करण्यात 
येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या विभागात कार्यरत असलेल्या, 
विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे. ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधित 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


अधिकाऱ्याने आपले निवेदन संचालनालयामार्फत सादर करावे. अधिकाऱ्यांच्या निवेदनातील वस्तुस्थिती 
संचालनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य उपलब्ध अभिलेख तपासून आयुक्तांच्या अभिप्रायासह 
शासनास १५ दिवसांत सादर करावी म्हणजे, त्याची पडताळणी करून ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ते बदल करणे 
शक्‍य होईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०६०५१५२२४९४८२८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc “७० A  -5 


(> 
es 


८० ७ £ 


GANESH 
NIVRUTTI 
PAWAR 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffa1ef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB7 
11C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B3 
75423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 

Date: 2024.06.05 17:01:07 +05'30' 


(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 
उप सचिव (कार्यासन -१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (सवी. 

प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

मुख्य खोदन अभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ खोदन अभियंता (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 
उपअभियंता (यांत्रिकी) (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 
शाखा अभियंता (सर्व), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा. 

निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र.आपना-०२२४/प्र.क्र.४५/पापु-१५, दिनांक: ५ जून,२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-“अ” 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील “उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


उपअभियंता 
aaa शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव ८. जन्म दिनांक प्रवर्ग ieee ees petals) polity शेरा 
जेष्ठता क्र. नियुक्तीचा रुजू दिनांक = | जेष्ठतेचा दिनांक 
मार्ग 

=i २ ३ SS षु & (ee | ८ ९ | ao | 

a | श्री.जी. पी. अग्नीहोत्री । पदोन्नती | १०/१२/१९६७ | सर्वसा | 92/08/2023 | ०६/०९/२०२३ | ३१/१२/२०२५ | डी.एम.ई 

२ _ श्री. आर. ए. कुंभारीकर | पदोन्नती | ०५/०८/१९६७ | सर्वसा | १२/०९/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३०/०८/२०२५ | डी.एम.ई 

३ श्री. एन. ए. गानोरकर । पदोन्नती | १७/०७/१९७० | इ.मा.व. | 20/08/2023 | ०६/०९/२०२३ | ३१/०७/२०२८ | बी.ई.मेकॅ 

४ श्री. डी. एल. श्रीखंडे पदोन्नती | ११/०१/१९७८ | सर्वसा | ११/०९/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३१/०१/२०३६ | बी.ई.मेकॅ 

षु श्री. ए. एम. ओतारी पदोन्नती | ३०/०७/१९८२ | भ.ज.ब | २१/०९/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३०/०७/२०४० | डी.एम.ई 

र श्री. ए. ए. ओव्हाळ पदोन्नती | ०४/०५/१९७० | अ.जा. | ०३/१०/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३१/०५/२०२८ | डी.एम.ई 

७  । श्री. ए. ए. सानप पदोन्नती | ०१/१२/१९६५ | भ.ज.ड | ०८/०९/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३०/११/२०२३ | डी.ए.ई. | से.नि. 

८ श्री. एच. ए. कदम पदोन्नती | ०१/०६/१९६६ | सर्वसा | ०६/०९/२०२३ | ०६/०९/२०२३ | ३१/०५/२०२४ | Shug. | OF. 

९ श्री. व्ही. एम. ओतारी पदोन्नती | ०१/०५/१९८० | भ.ज.ब | २५/०९/२०२३ | २५/०९/२०२३ | ३०/०४/२०३८ | डी.ए.ई. 

१७ | श्री. व्ही. ए. तावरे पदोन्नती | १७/०६/१९७६ | सर्वसा | २६/०९/२०२३ | २६/०९/२०२३ | ३०/०६/२०३४ | डी.ए.ई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२४/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


उपअभियंता 
Ag 3 (यांत्रिकी) अत at नियम IA उपअभियंता en Prete aoe 
(२(बोनुसार | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव | पदावर जन्म दिनांक yet | नुसार संवर्गात | (यांत्रिकी) पदावर ea aa शेरा 
जेष्ठता क्र. नियुक्तीचा रुजू दिनांक | जेष्ठतेचा दिनांक 
मार्ग 

[a] Q 3 on Soe षु ६ फक्रिच्यान्च्चा c 8 | we | 

9a श्री. जे. डी. म्हेत्रे पदोन्नती | ३१/१०/१९७८ | इ.मा.व. | २७/०९/२०२३ | २७/०९/२०२३ | ३१/१०/२०३६ | डी.एम.ई 

१२. श्री. एम. जी. रानडे पदोन्नती | ११/१२/१९६५ | सर्वसा | ०९/१०/२०२३ | २७/०९/२०२३ | ३१/१२/२०२३ | डी.ए.ई. | से.नि. 

१३. श्री. एन. एस. राजे पदोन्नती | १८/१०/१९७५ | इ.मा.व. | २७/०९/२०२३ | २७/०९/२०२३ | ३१/१०/२०३३ | डी.ए.ई. 

१४ | aft. वाय. एस. सुर्यवंशी । पदोन्नती । १०/०५/१९७६ | सर्वसा | २८/०९/२०२३ | २८/०९/२०२३ | 39/04/2038 | डी.एम.ई 

qu | श्री. बी. आर. दिवे पदोन्नती | २५/०४/१९६६ | अ.जा. | ०६/१२/२०२३ | ०६/१२/२०२३ | ३०/०४/२०२४ | डी.एम.ई. | से.नि. 

१६ श्री. ए. एम. सुर्यवंशी पदोन्नती | ०९/०९/१९७४ | इ.मा.व. | २७/१२/२०२३ | २७/१२/२०२३ | ३०/०९/२०३२ | बी.ई.मेकॅ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


